केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष 
मागास प्रवगार्तील विदयार्थ्यांना विहित केलेल्या अभ्यासक्रमात 
Bachelor of Technology in mining engineering चा 
समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक इबीसी २०१७/प्र.क्र.१३/ शिक्षण 
३ रा मजला,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण, मंत्रालय, 
क्र.इबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण,दि २१.८.२०१७ व दि.४.६.२०१९ 
प्रस्तावना:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास 
वर्ग व विशेष मागास प्रवगार्तील विदयार्थ्याना संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.४.६.२०१९ मध्ये विहित करण्यात 
आलेल्या अभ्यासक्रमात अनु.क्र.५८ येथे Bachelor of mining engineering या अभ्यासक्रमाचा समावेश 
करण्यात आला आहे. श्री. सुजित Tar sss (ओबीसी) यांनी प्रवेश घेतलेल्या कोर्सचे नाव Bachelor of 
Technology in mining engineering असल्याने व सदर कोर्सचा Gardar महाडिबीटी प्रणालीवर नसल्याने 
त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळालेला नाही. यास्तव श्री. आडले यांनी मा.उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 
२२८७/२०२० याचिका दाखल केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दि. ६.७.२०२१ च्या आदेशान्वये 
महाडिबीटीप्रणाळीवर आव्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश दिळे आहेत. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण 
संचालनालय ( DTE ) यांनी Bachelor of mining engineering व Bachelor of Technology in mining 
engineering हे अभ्यासक्रम एकच असल्याचे अभिप्राय दिले snqeart Bachelor of Technology in mining 
engineering या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास 
वर्ग व विशेष मागास प्रवगार्तील विदयार्थ्यांना संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.४.६.२०१९ मध्ये विहित करण्यात 
आलेल्या अभ्यासक्रमात अनु.क्र.५८ येथे Bachelor of mining engineering हा अभ्यासक्रम व व Bachelor of 
Technology in mining engineering हे अभ्यासक्रम एकच असल्याने Bachelor of Technology in mining 


engineering या अभ्यासक्रमाचा महाडिबीटी प्रणालीवर समावेश करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबीसी २०१७/प्र.क्र.१३/ शिक्षण 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२०१५३२१३०५२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sangita Dinesh Shelke 
Date: 2021.09.24 12:45:49 +05'30' 


(संगिता होळके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव मंत्राळयीन सर्व विभाग. 
९. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, मुंबई. 
१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिद्धीसाठी ) 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१५.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७.सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍्त/सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२०.निवड नस्ती ( कार्यासन-शिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


